मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्या 
खालील कार्यालयातील सर्व गट-अ आणि गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत 
ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याकरीता 
Organisation Unit निहाय प्राथमिक परिरक्षक, 
अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची 
नियुक्ती व मार्गदर्शक सूचना.. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- गोअप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- आस्थाप-२०१६/ प्र.क्र.८८(भाग-९)/ 
जल-२, दि.३१.०५.२०१७ 
२) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- आस्थाप-२०१३/ प्र.क्र.१४/ जल-२, 
दि.०१.०३.२०१९ 
३)शासन परिपत्रक, मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- गोअप्र-२०१८/प्र.क्र.१७६/जल-२, 
दि.२९.०९.२०१८ 
४) शासन शुध्दीपत्रक मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- गोअप्र-२०१८/प्र.क्र.१७६/जल-२, 
दि.०२.११.२०१९ 
५) शासन परिपत्रक, मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- गोअप्र-२०१८/प्र.क्र.१७६/जल-२, 
दि.२९.१२.२०२१ 
६) शासन परिपत्रक, मृद व जलसंधारण विभाग क्रमांक :- गोअप्र-२०२३/प्र.क्र.८४/जल-२, 
दि.०५.०९.२०२३ 
७३शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/१३, 
दि १५.१२.२०१७ 
८) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासपन विभाग, क्र.सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/१३, 
दि ०७.०२.२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 

महापार (॥8॥8080)या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणाळीत मृद व 
जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने नोदंविण्याचे प्रस्तावित आहे. 
२. महापार प्रणालीमध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्यासाठी सर्व गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची आव्यक माहिती सामान्य प्रशासन विभाग व NIC Unit यांना 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून सर्व अधिकारी यांचे शासकीय ईमेळआयडी तयार करण्यात येत 
आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोअप्र-२०२ ३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 


३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.9 च्या परिपत्रकानुसार, महापार प्रणालीमध्ये 
ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या कामाचे व्यवस्थापन व नियंत्रण करण्यासाठी 
तसेच मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत नोंदविण्याकरीता प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त 
परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची सोबतच्या परिशिष्ट- “अ” नुसार नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” नुसार, कार्यालय घटक निहाय ( Organization Unit) प्राथमिक 
परिरक्षक,अतिरिक्‍त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


अ) प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian)- परिशिष्ट- “अ” नुसार कार्यालय घटक 
( Organization Unit ) निहाय प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहेत. प्राथमिक परिरक्षक हे कार्यालय घटक( Organization Unit) , अतिरिक्‍त परिरक्षक व 
पार व्यवस्थापक यांच्या कामाचे नियंत्रण करतील. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हे 
त्यांच्या अधिनस्त (राज्यस्तर व जिल्हा परिषदस्तर) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तसेच 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालयांचे प्राथमिक परिरक्षक म्हणून काम करतील. 


ब) अतिरिक्त परिरक्षक-(॥॥७॥1818 Custodian) सोबतच्या परिशिष्ट- “a” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, 
प्रत्येक OU मधील सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले राजपत्रित अधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांची 
अतिरिक्त परिरक्षक म्हणून नियुक्‍ती प्राथमिक परिरक्षक करतील. अतिरिक्त परिरक्षक हे त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सर्व गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवगातील अधिका-यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करतील. 


क) पार व्यवस्थापक (PAR Managen)- अतिरिक्त परिरक्षक हे त्यांच्या नियंत्रणाखाळीलळ कार्यालय 
घटक ( Organization Unit ) मधील अधिका-यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाळ तयार करण्याकामी 
एक किंवा अधिक कर्मचा-यांना पार व्यवस्थापक म्हणून घोषित करतील. 


४. कार्यालय घटक ( Organization Unit) Waa परिरक्षक, अतिरिक्‍त परिरक्षक व पार 
व्यवस्थापक यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनाला राहतील. 


५. महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करण्या-या अधिका-याची कर्तव्य व जबाबदा-या 
संदर्भ क्र.9 वरील सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१५.१२.२०१७ नुसार राहतील. 
त्यानुसार कार्यवाही करुन, क्षेत्रीय कार्यालयातील गट-अ व गट-ब मधील अधिकारी यांचे सन 
२०२३-२४ या वर्षापासूनचे गोपनीय अहवाल महापार प्रणाळीमध्येच ऑनलाईन पध्दतीने 
नोंदविण्याची कार्यवाही होईल, याची सर्व संबंधित अधिका-यांनी नोंद घ्यावी 


६. प्राथमिक परिरक्षक यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील अतिरिक्त परिरक्षक,पार 
व्यवस्थापक (एक किंवा त्यापेक्षा जास्त) यांची नियुक्‍ती करुन नियुक्तीचे आदेशा व त्यांची यादी 
शासनास एक आठवडयाच्या आत सादर करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोअप्र-२०२ ३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 


9. सदर झछासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.॥8॥/७9॥[॥.9०५/.] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०३११५६१७०७२६ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ 840१ AJETRAO 
Y U V R AJ B AY AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEI 
25, e29 eet 
e3: jarashtra, 
ser /E19F8ACF340D1A5 
Al | AJETRA( 


(यु.ब.अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 

१) सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छ.संभाजीनगर 

३) अपर आयुक्‍त जलसंधारण,मृद व जलसंधारण,प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 

४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

५) सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी,मृद व जलसंधारण विभाग 

६) प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग,पुणे, 
नागपूर, छ.संभाजीनगर 

७) सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) /(राज्यस्तर) 

८) सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 

९) सर्व उप सचिव /अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)मृद व जलसंधारण विभागातील सर्व कार्यासने 
११निवडनस्ती जल-२ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोअप्र-२ ०२३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक - गोअप्र-२०२३/प्र.क्र. ८४/जल-२, दिनांक ०३.०९.२०२४ सोबतचे सहपत्र) 
परिशिष्ठ-“अ “ 


कार्यालय घटक (Organisation 
Unit) 


प्राथमिक परिरक्षक (Primary 
Custodian) 


अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) 


संबंधित कार्यालय घटक 
(Organisation Unit) मधील पार 
व्यवस्थापक (PAR Manager) 


és AQAA, AS व जलसंधारण, अपर आयुक्‍त जलसंधारण , उपायुक्त (प्रशासन), आयुक्त, मृद व कार्यालयीन अधिक्षक/लिपिक 
छ.संभाजीनगर मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, | जलसंधारण छ.संभाजीनगर यांचे कार्यालय 

२ व्यवस्थापकोय संचालक, व्यवस्थापकोय संचालक, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, व्यवस्थापकीय । कार्यालयीन अधिक्षक/ लिपिक 
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, | महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, 
छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर यांचे कार्यालय 

३ महासंचालक,वाल्मी, महासंचालक,वाल्मी,छ.संभाजीनगर | उपविभागीय अभियंता/ सहायक प्रशासन कार्यालयीन अधिक्षक/ लिपिक 
छ.संभाजीनगर अधिकारी, महासंचालक,छ.संभाजीनगर यांचे 

कार्यालय 

४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण, अपर आयुक्‍त जलसंधारण, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, अपर आयुक्‍त | कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, | मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, | जलसंधारण, पुणे यांचे कार्यालय 
पुणे पुणे 

५ अपर आयुक्‍त जलसंधारण, अपर आयुक्‍त जलसंधारण, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, अपर आयुक्त | कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, | मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, | जलसंधारण, नागपूर यांचे कार्यालय 
नागपूर नागपूर 

६ प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/  । कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
पुणे पुणे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक 


जलसंधारण अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालय 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोअप्र-२ ०२३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 


9 प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, । सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
नागपूर नागपूर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी,नागपूर 
यांचे कार्यालय 
८ प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
ठाणे ठाणे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी, ठाणे यांचे कार्यालय 
९ प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
अमरावती अमरावती उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी, अमरावती यांचे 
कार्यालय 
वि ० _ । प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
छ.संभाजीनगर यांचे कार्यालय 
रि १ | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, | प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, । सहायक प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी/ कार्यालयीन अधिक्षक /प्रथम लिपिक 
नाशिक नाशिक उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी, नाशिक यांचे 
कार्यालय 
१२ । प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण  । प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण सहायक गुणनियंत्रण अधिकारी/ उपविभागीय | कार्यालयीन अधिक्षक/वरिष्ठ लिपिक 
अधिकारी, छ.संभाजीनगर अधिकारी, छ.संभाजीनगर जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक दक्षता व 
गुणनियंत्रण अधिकारी, छ.संभाजीनगर यांचे 
कार्यालय 
१३  । प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण  । प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण सहायक गुणनियंत्रण अधिकारी/ उपविभागीय | कार्यालयीन अधिक्षक/ वरिष्ठ लिपिक 
अधिकारी, पुणे अधिकारी, पुणे जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक दक्षता व 


गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालय 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोअप्र-२ ०२३/प्र.क्र. ८४/जल-२ 


१४ 


प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
अधिकारी,नागपूर 


प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
अधिकारी, नागपूर 


सहायक गुणनियंत्रण अधिकारी/ उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक दक्षता व 
गुणनियंत्रण अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालय 


कार्यालयीन अधिक्षक/ वरिष्ठ लिपिक 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


